सामूहिक प्रोत्साहन योजना - २०१९, सोलापूर 
जिल्ह्यातील चिंचोळी एमआयडीसी क्षेत्राचे 
“ड--” असे वर्गीकरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - साप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र. १५४/उद्योग-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक :- उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक साप्रोयो- 
२०१९/प्र.क्र. ४६/ उद्योग-८, दिनांक :- १६.०९.२०१९ 


प्रस्तावना - 


संदर्भित शासन निर्णय दिनांक १६.०९.२०१९ अन्वये सामूहिक प्रोत्साहन योजना - 
२०१९ अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर (उत्तर) तालुका “Ss” वर्गीकरणामध्ये व 
मोहोळ तालुका “ड--” वर्गीकरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तथापि चिंचोली 
एमआयडीसी क्षेत्राचा काही भाग उत्तर सोलापूर तालुक्यात व काही भाग मोहोळ तालुक्‍यात 
समाविष्ट असल्याने व सामूहिक प्रोत्साहन योजना-२०१९ मध्ये चिंचोळी एमआयडीसी 
क्षेत्राला स्वतंत्र वर्गीकरण नसल्याने एकाच क्षेत्रातील काही उद्योगांना “ड” वर्गीकरणाचे व 
काही उद्योगांना “ड--” वर्गीकरणाचे ay मिळत आहेत. सदरची संदिग्धता टाळण्यासाठी 
संपूर्ण चिंचोळी एमआयडीसी क्षेत्राचा समावेश “ड--” वर्गीकरणामध्ये करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय - 


सामूहिक प्रोत्साहन योजना - २०१९ अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील सोलापूर (उत्तर) 
तालुका, मोहोळ तालुका व चिंचोळी एमआयडीसी क्षेत्राचा पुढीलप्रमाणे वर्गीकरणामध्ये 
समावेश करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.  तालुकाह्क्षेत्र सामूहिक प्रोत्साहन । सामूहिक प्रोत्साहन योजना- २०१९ 
क्र. योजना- २०१९ अंतर्गत अंतर्गत सुधारीत वर्गीकरण 
मूळ वर्गीकरण 
गि सोलापूर (उत्तर) Ss i 
(चिंचोळी एमआयडीसी क्षेत्र वगळून) 
२ | मोहोळ गड “Si” 
(चिंचोळी एमआयडीसी क्षेत्रासह) 
३ | संपूर्ण चिचोळी [= | “ड--” 
एमआयडीसी क्षेत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र. १५४/उद्योग-८ 


२. वरीलप्रमाणे तालुक्‍याचे सुधारीत वर्गीकरण सामूहिक प्रोत्साहन योजना - २०१९ 
अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र उद्योग घटकांना लागू राहील. 


3. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
वेबासाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१४१६२३१३७८१० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ravindra ४ Gurav: 


(रविंद्र गुरव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) विकास आयुक्त (उद्योग) उद्योग संचालनालय, मुंत्रालय, मुंबई 

) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

) विक्रीकर आयुक्त, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई 

) नोंदणी मानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर 

उद्योग सह संचालक, पुणे विभाग, पुणे 

महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सोलापूर 

प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, चिंचोली, जिल्हा सोलापूर 

१०) सह जिल्हा निबंधक (मुद्रांक व नोंदणी) वर्ग-१, सोलापूर, जिल्हा सोलापूर 

११) सहायक संचालक, नगर रचना व मुल्यनिर्धारण विभाग, पुणे 

१२) व्यवस्थापक, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, 
शिवाजीनगर, पुणे-४११००५ 

१३) कक्ष अधिकारी (उद्योग-२), उद्योग-७, उद्योग-१०, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१४ निवड नस्ती (उद्योग-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


